राज्य सरोवर संवर्धन योजनेंतर्गत उमरी तलावाच्या 
पर्यावरण संवर्धनासाठी  नगरपरिषदेकडून 
राबविण्यात येणा-या प्रकल्पातील कामांसाठी निधी 
वितरित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : रासयो-२०२२/प्र.क्र.१७९/आस्थापना (आ) 
नवीन प्रशासन भवन, १५ वा मजला, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ३१ मार्च, २०२३ 


वाचा:- 


१) पर्यावरण विभागाचा शासन निर्णय क्र. रासयो-२०१२/प्र.क्र.८२/तां.क.२, दि.०८ मार्च, २०१९ 
२) मुख्याधिकारी, उमरी नगरपरिषद, जि. नांदेड यांचे दि.१४.१२.२०२२ रोजीचे पत्र 


प्रस्तावना- 


राज्य सरोवर संवर्धन योनजेतर्गत मुख्याधिकारी, उमरी नगरपरिषद यांचेमार्फत प्राप्त उमरी तलावाच्या 
संवर्धन प्रस्तावास संदर्भाधीन दि. ०८ मार्च, २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली 
आहे. उपरोक्त तलावाच्या संवर्धनाच्या अनुषंगाने मंजूर करण्यात आलेली कामे राबविण्यासाठी संदर्भाधीन दि. 
०८ मार्च, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रुपये १५७.०० लक्ष इतका निधी मुक्‍त करण्यात आला होता. सदर 
रकमेपैकी रुपये १५६.०० लक्ष इतका निधी खर्च झाल्याबाबत संबंधितांनी उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केले आहे. 

मुख्याधिकारी यांच्या दि.१४.१२.२०२२ रोजीच्या पत्रासोबत दिलेल्या भौतिक प्रगती अहवालानुसार 
तलावाच्या गॅबीयन वॉलचे काम ९५% पूर्ण, स्टोन पिचींगचे काम ६०% पूर्ण, गार्डनचे काम ७०% पूर्ण व सोलार 
सिस्टीमचे काम ८०% पूर्ण झाल्याबाबत कळविले आहे. तसेच वित्तीय प्रगती अहवालानुसार तलाव संवर्धनाचे 
काम ३१ मे, २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उमरी नगरपरिषदेचे नियोजन आहे. सदर कागदपत्राच्या आधारे तसेच 
एकूण खर्चाच्या अनुषंगाने उमरी नगरपरिषदेतील उमरी तलावाच्या पर्यावरण संवर्धनासाठी उर्वरित निधीपैकी 
रुपये १,५२,७०,६६०/- इतका निधी मुक्‍त करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

राज्य सरोवर संवर्धन योजनेतर्गत उमरी तलावाच्या पर्यावरणीयद्ृष्ट्या संवर्धन करण्यासाठी 
संदर्भाधीन दि. ०८ मार्च, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये एकूण मंजूर रूपये ३,४९,६७,४००/- (रु. तीन 
कोटी एकोणपन्नास लक्ष सदुसष्ट हजार चारशे फक्त) एवढया निधीमधील राज्य हिरस्यापोटी एकूण मंजूर 


शासन निर्णय क्रमांकः रासयो-२०२२/प्र.क्र.१७९/आस्थापना (अ) 


रुपये ३,१४,७०,६६०/- (रु. तीन कोटी चौदा लक्ष सत्तर हजार सहाही साठ फक्त) इतक्या रक्‍्कमेस 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली होती. मंजूर रकमेपैकी आतापर्यंत रुपये १,५७,००,०००/- (रुपये एक 
कोटी सत्तावन्न लक्ष फक्त) इतका निधी वितरित करण्यात आला असून आता या शासन निर्णयान्वये 
मुख्याधिकारी, उमरी नगरपरिषद यांना उमरी तलाव संवर्धनाची उर्वरित कामे राबविण्यासाठी पुढील हप्ता 
रूपये १,५२,७०,६६०/- (रुपये एक कोटी बावन्न लक्ष सत्तर हजार WE! साठ फक्‍त) इतका निधी वितरित 
करण्यास तसेच सदर रक्‍कम खर्च करण्यास मुख्याधिकारी, उमरी नगरपरिषद यांना या शासन निर्णयाव्दारे 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. मुख्याधिकारी, उमरी नगरपरिषद यांनी सदर निधी मंजूर कामांसाठी खर्ची करून अंतिम उपयोगिता 
प्रमाणपत्र व प्रकल्प पूर्णत्वाचा अहवाल पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागास सादर करण्याची दक्षता 
घ्यावी. तलाव संवर्धनाचे काम पूर्ण झाल्याबाबत कार्यपूर्वी अहवाल विभागास प्राप्त झाल्यावर उर्वरित रु.५.० 
लक्ष इतका निधी वितरित करण्यात येईल. 


३. मुख्याधिकारी, उमरी नगरपरिषद यांना अदा करावयाची रूपये १,५२,७०,६६०/- (रुपये एक कोटी 
बावन्न लक्ष सत्तर हजार सहाशे साठ फक्त) एवढी रक्‍कम अधिदान व लेखाधिकारी यांच्यामार्फत 
कोषागारातून वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.६/२०/कोषा-प्रश्‍ा 
५, दि. 92.99.2029 अन्वये ई- कुबेर प्रणालीद्वारे थेट मुख्याधिकारी, उमरी नगरपरिषद यांच्या बँक खाते-0 
0 Municipal Council Umri, खाते क्र.९७९४०१००००१७८० मध्ये जमा करावे. प्रस्तुत प्रकरणी श्रीम. शिल्पा 
चं. शिर्के, कार्यासन अधिकारी, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून व श्री. सु.कि. निकम, सहसचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय यांना नियंत्रक 
अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


४. सरदर प्रयोजनार्थ होणारा खर्च हा मागणी क्र. यू-४, ३४३५ परिस्थितिकी व पर्यावरण ०४, प्रदूषण 
प्रतिबंध व नियंत्रण, १०३, वायू व जल प्रदूषण प्रतिबंध, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना राज्य योजनांतर्गत 
योजना, (०२), पर्यावरण प्रतिबंध, (०२) (०७), राष्ट्रीय सरोवर संवर्धन योजना (३४३५ .०१८२), ३१, सहाय्यक 
अनुदाने (वेतनेतर)" या मुख्य लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२३ या वर्षासाठीच्या मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा व त्याच लेखाशिर्षाखाली वर्गीकृत करण्यात यावा. 


५. प्रस्तूत शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२२/प्रक्र.४३/अर्थ-३, 
दिनांक ०४ एप्रिल, २०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. तसेच प्रमाणित करण्यात येते की, दिनांक ०४.०४.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयातील 
परिशिष्टातीलळ अनु.क्र. २ व ९ मधील अटींची पुर्तता होत आहे, तसेच वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक 
क्रमांक अर्थसं-२०२२/प्रक्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ०४ एप्रिल, २०२२ व दिनांक ०८ फेब्रुवारी, २०२३ रोजीच्या 
शासन निर्णयातील अटी व शर्तीनुसार वितरित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासयो-२०२२/प्र.क्र.१७९/आस्थापना (अ) 


६. 


|) वित्त विभागाच्या परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२२/प्रक्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ०४ एप्रिळ, २०२२ च्या 
परिशिष्टातील अनुक्रंमांक ९ मधील ३१ वेतनेतर सहायक अनुदाने या बाबीखालील खर्च करण्यास 
विभागाला अधिकार प्राप्त झाले असून सदर परिपत्रकातील नमूद अटींची पूर्तता करण्यात आली आहे. 

Il) वित्त विभागाच्या परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२२/प्रक्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ०४ एप्रिल, २०२२ च्या 
परिशिष्टातील अनुक्रमांक १,३,४,५,६,७ व ८ या प्रकरणी लागू नाही. तसेच सदर परिशिष्टातील 
अनुक्रमांक ४ बाबत नमूद करण्यात येते की ही योजना केंद्र पुरस्कृत बाहय सहाय्यित योजना नाही. 

॥) वित्त विभागाच्या परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२२/प्रक्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ०४ एप्रिल, २०२२ च्या 
परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक २ च्या अनुषंगाने नमूद करण्यात येत की, सदर 
योजनेच्या स्वरुपात अथवा व्याप्तीमध्ये कसलाही बदल करण्यात आलेला नाही. तसेच परिशिष्टातील 
अ.क्र.९ संदर्भातील तपासणी सूचीमधील अनुक्रमांक १,२,३ व ४ मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या अटींची 
पूर्तता होत आहे. तसेच सदर अनुक्रमांक ९ संदर्भातील तपासणी सूचीमधील अनुक्रमांक ५ ते १० या 
प्रकरणी लागू नाही. 

या शिवाय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा-५, दिनांक 


१०.०५.२०१६ अन्वये परिच्छेद क्र.४ मधील खालील बाबींची पूर्तता होत आहे. 


१) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकाराबाबत वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र अर्थस 
२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३ दिनांक ०२.०४.२०१८ मधील परिच्छेद क्र.६ (अ) नुसार रु.५ कोटी पर्यंतच्या 
अनावर्ती योजनेच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागांना आहेत. 

२) उमरी तलावाच्या संवर्धनासाठी रुपये ३,४९,६७,४०० /- (रुपये तीन कोटी एकोणपन्नास लक्ष सदुसष्ट 
हजार चारशे फक्त) एवढ्या मंजूर निधीमधील राज्य हिस्स्यापोटी एकूण मंजूर रुपये ३,१४,७०,६६०/- 
(रु. तीन कोटी चौदा लक्ष सत्तर हजार सहाठो साठ फक्‍त पैकी १,५२,७०,६६०/- (रुपये एक कोटी बावन्न 
लक्ष सत्तर हजार सहाशे साठ फक्त) इतका निधी पुढील हप्त्यापोटी प्रस्तुत शासन निर्णयाव्दारे वितरित 
करण्यात येत आहे. 

3) “मागणी क्र.यु-४, ३४३५-परिस्थितीकी व पर्यावरण, ०४, प्रदुषण प्रतिबंध व नियंत्रण, १०३, वायू व 
जल प्रदूषण प्रतिबंध, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना-राज्य योजनांतर्गत योजना, (०२) पर्यावरण 
प्रतिबंध (०२) (०७) राष्ट्रीय सरोवर संवर्धन योजना (३४३५ ०१८२) ३१, सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर)”या 
मुख्य लेखाशिर्षाखाली कोणतेही संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. 

४) मुख्याधिकारी, उमरी नगरपरिषद यांच्याकडून पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागास कोणतेही 
येणे बाकी नाही. 

५) तसेच उपरोक्त शासन निर्णयाच्या “अ” मधील परिच्छेदातील ६,७,८,९ या बाबी लागू नाहीत. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासयो-२०२२/प्र.क्र.१७९/आस्थापना (अ) 


७. प्रस्तूत शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२२/प्रक्र.४३/अर्थ-३, 
दिनांक ०४ एप्रिल, २०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 
८. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०४०३१२१४५४६६०४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 50१११७७ KISAN 


NIKAM 
(सु. कि. निकम) , 

सह सचिव ,पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

. मा राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राज भवन, मुंबई 

२. मा. मुख्यमंत्री (पर्यावरण व वातावरणीय बदल) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

४. प्रधान सचिव (पर्यावरण व वातावरणीय बदल), मंत्रालय, मुंबई 

५. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. सह सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल, मंत्रालय, मुंबई. 

८. मुख्याधिकारी,उमरी नगरपरिषद, जि.नांदेड. 

९. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) १. महाराष्ट्र मुंबई-४०००२० 

१०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई- ४०००२० 
११. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 

१२. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) २. महाराष्ट्र, नागपूर 

१३. अधिदान व लेखाधिकारी, वांद्रे (पूर्व) मुंबई-४०००५१. 

१४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

१५. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 

१६. संचालक, SE व कोषागरे, मुंबई 

१७. FAA परिक्षक, स्थानिक निधीलेखा, कोकण भवन, मुंबई 

१८. वित्त विभाग (कार्यासन क्रमांक व्यय-१६/अर्थसंकल्प-७, मंत्रालय, मुंबई. 
१९. नियोजन विभाग, कार्यासन क्र.१४७२, मंत्रालय, मंबई. 

२०. रोखशाखा, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२१. निवडनस्ती. 


-O 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


